सन 2029-22 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :- 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९/ 
उद्योग-२, दिनांक ३१/०८/२००९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९ / 
उद्योग-२, दिनांक ०१/०२/ २०१०. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / प्र.क्र.३२८/ 
उद्योग- २, दिनांक २१/०८/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२,दिनांक 
२७/१०/२०१४. 
५) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान-२०१९-२०/ अ-१०२४, दि.२०/०७/२०१९. 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, दिनांक 
२६/०७/२०१९. 
७ अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/वितरण/ २०१९/ ओ-१२२२, दि.३०/०८/ २०१९. 
८) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/ २०१९/ ओ-१४६७, दि.१५/११/२०१९. 
९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/ प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, दि. 
२२/०१/२०२० 
qo) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/दावे/ २०१९/ ओ-१३२, दि.२७/०१/२०१९. 
११) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/२०२०/ 3-328, दि.१३/०३/२०२०. 
१२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. वापुमा-२०२०/प्र.क्र.११५/उद्योग-२, 
दि.२३/०३/२०२१. 
१३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.०६/०४/२०२१, दि.२४/०६/२०२१ 
व दि.२९/०७/२०२१. 
१४) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. सोप्रयो वाईन प्रोत्साहन अनुदान दावे/ २०२१/ओ-७७२, 
दि. २६/८/२०२१ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, 
सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी तसेच 
द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून झासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१ 
दि.१९/१०/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केळे. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमत: विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के 
मूल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास 
देण्याबाबतची योजना शासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. 


२. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रलंबित असलेले दावे निकाली काढण्याकरीता 
रुपये ३२,८४,२२,६३०/- एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला असता वित्त 
विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रस्तुत योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित झालेल्या निधीपैकी रुपये 
१३,५०,००,०००/- एवढा निधी वितरणासाठी या विभागास उपलब्ध करुन दिला आहे. 


३. सबब, सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद 

केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शर्तीची 

काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, उद्योग संचालनालयाकडून 
प्राप्त झालेले सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अथवा तत्पूर्वीच्या कालावधीत प्रलंबित असलेल्या दाव्यापोटी 
खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या वाईन उद्योग घटकाला रकाना क्र.५ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार रुपये १३,५०,००,०००/- (रुपये तेरा कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र घटकांचे नाव कालावधी (दिनांक) दाव्याची प्रलंबित वितरीत करावयाची 
रक्‍कम प्रलंबित रक्‍कम 
(रुपये) (रुपये) 

Ral २ ३ ५ ५ 

१ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ १०,००, २५३ १०,००,२५३ 
प्रा.लि.पुणे 

२ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स | ०१/०८/२००९ ते ३१/०३/२०१० ८७,७५७ ८७,७५७ 
प्रा.लि.नाशिक 

३ | निरा व्हॅली ग्रेप ASAT | ०१/०४/२०१० ते ३०/०९/२०१० १,७०,३९८ १,७०,३९८ 
प्रा.लि.नाशिक 

४ | निरा व्हली ग्रेप वाईन्स | ०१/१०/२०१० ते ३१/०३/२०११ १,२२,५३८ १,२२,५३८ 
प्रा.लि.नाशिक 

५ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स | ०१/०४/२०१२ ते ३०/०९/२०१२ ७,५९,१८८ ७,५९,१८८ 
प्रा.लि.नाशिक 

६ । निरा व्हली ग्रेप वाईन्स | ०१/१०/२०१२ ते ३१/०३/२०१३ १,२७,५७१ १,२७,५७१ 
प्रा.लि.नाशिक 

७ | निरा व्हली ग्रेप वाईन्स | ०१/०४/२०१५ ते ३०/०९/२०१५ ५,७१,१६५ ५,७१,१६५ 
प्रा.लि.नाशिक 

८ | निरा व्हली ग्रेप ASAT] ०१/१०/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ ७,१४,९१४ ७,१४,९१४ 
प्रा.लि.नाशिक 

९ | निरा व्हली WT ASAT] ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ १३,७१,०६१ १३,७१,०६१ 
प्रा.लि.नाशिक 

१० | निरा व्हॅली ग्रेप ASAT] ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० १८,६४,३१० १८,६४,३१० 
प्रा.लि.नाशिक 

११ | ओकवुड वाईनरी ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ २७,९६,००० २०,००,००० 
प्रा.लि.नाशिक 

१२ | ग्रोवर झंपा वाईनयार्डस्‌ ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ ६४,४५,०८९ २५,७८,०३६ 
लि. मुंबई 

१३ | ग्रोवर झंपा वाईनयार्डस्‌ ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ १,२६,१७,३९५ ५०,४६,९५८ 
लि. मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


१४ | फ्रटेली वाईन्स प्रा.लि. ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० १,९४,७४,५२३ ७७,८९,८०९ 
सोलापूर 

१५ | सुला वाईनयार्डस्‌ प्रालि. । ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० १४,५९,५१,१३२ ५,०२,७१,९६१ 
नाशिक 

१६ | मोईत SAR इंडिया | ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ३७,७८,९०८ २०,००,००० 
प्रा.लि.मुंबई 

१७ | मोईत हेन्नेसी इंडिया | ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० ८५,६२,९०० ३४,२५,१६० 
प्रा.लि.मुंबई 

१८ | ग्रोवर झंपा वाईनयाडस्‌ | ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ६७, ६६,०४५ २७,०६,४१८ 
लि. नाशिक 

१९ | विनस सेलर्स | ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० ५४,९३,६०४ २१,९७,४४२ 
प्रा.लि.नाशिक 

२० | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ १,२६,७३,५८३ ५०,६९,४३३ 
लि.नाशिक 

२१ | सोमंदा वाईनयार्डस्‌ अंड ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ २२,५८,९५७ २०,००,००० 
रिसॉर्टस्‌ प्रा.लि. नाशिक 

२२ | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स लि. | ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० १,७०,२२,२४८ ६८,०८,८९९ 
नाशिक 

२३ | ओकवुड वाईनरी | ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० ४२,७८,१२६ २०,००,००० 
प्रा.लि.नाशिक 

२४ | west वाईन्स प्रा.लि. | ०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ ३०,८७,१२३ २०,००,००० 
सोलापूर 

२५ | एन.डी.वाईन्स ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० ७१,५६,१११ २८,६२,४४४ 
प्रा.लि.नाशिक 

२६ | सोमंदा वाईनयार्डस्‌॒ AS] ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० २२,२३,७३१ २०,००,००० 
रिसॉर्टस्‌ प्रा.लि. नाशिक 

२७ | सुला वाईनयारडस्‌ प्रा.लि. | ०१/०४/२०१५ ते ३०/०९/२०१५ ९५,७१,८५१ ३८,२८,७४० 
नाशिक 

२८ | सुला वाईनयार्डस्‌ प्रा.लि. | ०१/१०/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ १,६७,७२,८०८ ६७,०९,१२३ 
नाशिक 

२९ | सेवन पिकक्‍्स वाईनरी | ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ३०,८०,५०६ २०,००,००० 
प्रा.लि.नाशिक 

३० | सेवन पिकक्‍्स वाईनरी | ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० २४, ३६,५७० २०,००,००० 
प्रा.लि.नाशिक 

३१ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. | ०१/०४/२०१४ ते ३०/०९/२०१४ २०,५५,७२० २०,००,००० 
नाशिक 

३२ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. | ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० ८५,१२,९४० ३४,०५,१७६ 
नाशिक 

३३ | am वाईनरी प्रा.लि. | ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ (92,019,924 39,22, C08 
नाशिक 

३४ | ae वाईनरी प्रा.लि. | ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ५९,७०,९३० २३,८८, ३७२ 
नाशिक 

३५ | राजधीर वाईन्स प्रा.लि. | ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ४८,३९,४९० २०,००,००० 
नाशिक 

एकूण ३२,८४,२२, ६३० १३,५०,००,००० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


४. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (००)(११) वाईन 
उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), 33 -अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये १३,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी पन्नास 
लाख फक्‍त) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे 
अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात 
येत आहेत. 


६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग 
संचालनालय यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात यावा. 


७. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र 
विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 


८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २७१/ २०२१/ व्यय-१६, दि.२३/१२/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१०५१३१४५४९७१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, काका 
VINOD SOPANRAO oe 
MENDHE 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. राज्यकर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 
८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 
९.राज्यकर सह आयूक्त (व्हॅट व्यवस्थापन)सोलापूर विभाग,विक्रीकर भवन ,विजापूर WS, MSR. 
१०.राज्यकर सह आयुक्त, मोठे करदाते कक्ष-३ वस्तू व सेवा करभवन,माझगांव,मुंबई. 
११.राज्यकर सह आयुक्त पुणे विभाग, पुणे. 
१२. आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
१३. संबंधित घटक नाशिक. 
१४. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 
१५. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


